श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ 
मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास 
आराखडा, 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६६/का.१४४४,दि.१३ नोव्हेंबर, २०१८ 
२.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४,दि.६एप्रिळ,२०२१. 
३. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, दि. ४ मे, २०२१. 
४.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, दि.३ जून, २०२१. 
५.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४,दि.१३जुले, २०२१. 
६. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४,दि.४ऑगस्ट, २०२१. 
७. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४,दि.१सप्टेंबर, २०२१. 
८. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातील कामांना मंजुरी देण्यात आळी आहे. या आराखड्यासाठी 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात “०१-वेतन” या उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 
निधी “विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना उपरोक्त संदर्भाकित क्र.२ ते ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


अ.क्र. । शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी (रु.लाखात) 
१ ६.४.२०२१ ४.०० 
२ ४.०५.२०२१ २.०० 
३ ३.०६.२०२१ ४.०० 
8 १३.०७.२०२१ २.०० 
घ्‌. ४.०८.२०२१ २.८० 
६ १.०९.२०२१ ५.२० 
एकुण २०.०० 


आता “०१-वेतन” “og दूरध्वनी, वीज व पाणी बिल”, “११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च”, “१३- 
कार्यालयीन खर्च” या उदिष्ट्टाखाली उर्वरित निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 


“ श्रीक्षेत्र देहे-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखडा” अंतर्गत खालील बाबींसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे 
यांना एकुण रु.५,१२,५००/- (रुपये पाच लाख बारा हजार पाचशे फक्त) निधी वितरित करण्यात येत 
आहे. या निधीचे उदिष्टनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे आहे.:- 


मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | यापूर्वी वितरित | या शासन निर्णयान्वये 
लेखाशिर्ष केलेला निधी वितरित करावयाचा 
निधी 
३४५२ २७११ “०१-वेतन” रु. ४०,००,००० रु. २०,००,००० रु. ४,००,००० 
ae दूरध्वनी, वीज रु. ५०,००० शा रु. २०,००० 
व पाणी बिल ” कवि — 
“६१-देझांतर्गत = 
प्रवास खर्च” ह व a aad We तेक णे 
“१३-कार्यालयीन रु. २.००,००० a रु. ८०,००० 
खर्च” - ° 
एकुण रु. ४३,००,०००/- रु. २०,००,०००/- रु. ५,१२,५०० 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (00) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 


पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (3842 २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” याखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 


खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास 


तात्काळ सादर करावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१० २९२८१५४८१४८०१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manjusha Amit 
Karande 


(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आवश्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 


प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोळापूर,/सातारा/अहमदनगर, 
४. विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, 
५. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
७. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


